RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ६ , अंक २७ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २४ , २०२० / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ , चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक एमएनए. ०२१६ / प्र . क्र. १५ /उद्योग-९. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद -३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय राजपत्रित अधिकाऱ्यांकरिता विभागीय परीक्षा 
नियम-२०१८ मधील मूळ अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 
प्रस्तुत अधिसूचनेत 

( १ ) या नियमांना संचालक , भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थपनेवरील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय परीक्षा (प्रथम 
सुधारणा) नियम, २०२० असे संबोधले जाईल. 

( २ ) अधिसूचना नियम ९ ( अभ्यासक्रम ) च्या उप नियम ६ मध्ये “ शासन या अभ्यासक्रमात वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये बदल करू 
शकते " ऐवजी " शासन या अभ्यासक्रमात वेळोवेळी शासन अधिसूचनेन्वये बदल करू शकते ” असा बदल करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बी. वेणुगोपाल रेड्डी, 


प्रधान सचिव. 


( 
१ 
) 


भाग एक - ल - ३८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , नोव्हेंबर २४ , २०२० / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४२ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th November 2020 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. MNA - 0216 /C.R.15 /Industry -9. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules further to amend the Maharashtra Directorate of Geology and Mining Gazetted 
Officers departmental examination Rules, 2018 as follows namely - 

1. These rules may be called the Maharashtra Directorate of Geology and Mining 
Gazetted Officers departmental examination ( First Amendment ) Rules , 2020 . 

2. In rule 9 of the Maharashtra Directorate of Geology and Mining Gazetted Officers 
departmental examination Rules , 2018 , in sub - rule ( 6 ) , for the words “ Government Resolution ” 
the words "Government Notification ” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. VENUGOPAL REDDY ,, 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


